आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ 


मधील सहआयुक्त / सहसंचालक या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सन २०२० 
पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.१३६/का.१५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग दि.२१/६/१९८२ ची अधिसूचना 
२) आदिवासी विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.२१४/का.१५ 
दि.२०.०९.२०१९. 
३) आदिवासी विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.१३६/का.१५ 
दि.०९.०९.२०२०. 


शासन परिपत्रक :- 


आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील सहआयुक्त / सहसंचालक या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची सन २०२० पर्यंतची अंतरिम (तात्पुरती) जेष्ठता यादी संदर्भाधिन क्र.३ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आळेली होती. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.२ अनुसार सर्व 
संबंधितांना हरकती व आक्षेप घेण्याची संधी देऊन त्यांच्या हरकती १५ दिवसाच्या आत सादर 
करण्याबाबत त्यांना कळविण्यात आले होते. 


२. तथापि, सदर सेवाजेष्ठता यादी संदर्भात संबंधितांची अभिवेदने / निवेदने शासनास प्राप्त 
झालेली नाहीत. 


३. संदर्भाधिन क्र.३ च्या दि.०९.०९.२०२० च्या परिपत्रकाद्वारे प्रसिध्द करण्यात आलेली सह 
आयुकत / सह संचालक (वर्ग-१) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सन २०२० पर्यंतची तात्पुरती सेवा 
जेष्ठता यादी याद्वारे अंतिम करण्यात येत आहे. 


४. हे परिपत्रक विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यरत असलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावे 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.१३६/का.१५ 

५. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२३१८०८४९१२२४ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GOVIND MAHADEO “: 
MAINKAR 


=NA, 
IND MAHADEO MAINKAR 
Di 30" 


(गोविंद माईणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- विवरणपत्र-अ 


प्रती, 
१. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
२. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
३. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
४. सर्व सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष,अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
५. निवडनस्ती (का.१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-अ 


मंजूर पदे :-१७ पदोन्नतीने भरावयाची पदे :- १७ 


अ. | जेष्ठता अधिकाऱ्यांचे नाव yet | जन्म तारीख | नियुक्तीचा | नियुक्तीचा | जेष्ठतेसाठी गृहीत | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्र | क्रमांक दिनांक मार्ग धरलेला दिनांक दिनांक 
ध्य र Ee | 


का 
एक ळा 
ae 


0 


२ 
(07 
fe ९ 
मकान 
ae 


